तालुका बिज गुणन केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर 
फळरोपवाटिका स्थापन करणेस मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- फरोवा-२०१९/प्र.क्र.५११/१३-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०६ मार्च, २०१९ 


संदर्भ :-१) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ/फलो-२/नर्सरी स्था./१५८/१८ 
दि.२८/०१/२०१९. 


प्रस्तावना:- 


आयुक्‍त (कृषि) यांची संदर्भाधिन पत्रान्वये सादर केलेल्या अहवालप्रमाणे प्रस्तावित केलेल्या तालुका 
बिज गुणन केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असल्याने रोपवाटिका स्थापन करण्यास वाव 
आहे.सदर रोपवाटिका स्थापन झाल्यास भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजने अंतर्गत फळबाग 
लागवड व महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कलमे रोपांची मागणी पुर्ण केली जाईल.ठाणे, 
रत्नागिरी व धुळे जिल्हयामध्ये प्रामुख्याने आंबा कलमे, काजु,चिकु,पेरू,डाळिंब, सीताफळ, लिंबू कलमांची 
तसेच आवळा,चिंच,साग,बांबू, गुलमोहोर,अशोका, करंज इ. वन रोपांची fealty करून मागणी आहे. 
रोपवाटिका स्थापन केल्यास सदर रोपवाटिकाकरीता वेगळी पदे निर्माण करावी लागणार नाही. त्याच 
प्रक्षेत्रावरील कोणत्याही घटकावर परिणाम होणार नही व वित्तीय भार पडणार नाही. या प्रक्षेत्रांवर 
रोपवाटिका स्थापन केल्यास परिसरातील शेतकऱ्यांना कलमा/ रोपांची उपलब्धता होऊन फळबाग लागवड 
क्षेत्रात मोठया प्रमाणात वाढ होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थीती उंचावण्यास मदत होईल. 
प्रक्षेत्रास कलमे/ रोपे विक्रीपासून आर्थिक फायदा होईल.परिणामत: आजूबाजूच्या परिसरातील स्थानिक 
शेतकऱ्यांना मोठया प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, याबाबी विचारात घेता फळरोपवाटिका 
स्थापन करण्यासाठी मान्यता देणेची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 
तालुका बीज गुणन केंद्राचे फळरोपवाटिकेत रुपांतर करण्यास पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे:- 
अ.क्र. तालुका बीज गुणन hard | ता.बि.के.खालील एकूण क्षेत्र (हे) व । फळरोपवटिकेत रुपांतर 
नाव तपशील करावयाचे क्षेत्र (हे) 
हि . तालुका बीज गुणन केद्र, एकूण क्षेत्र १३.९८ हे. त्यापैकी ४.६८ | १३.९८ हे. 
चाविंद्रा, ता. भिवंडी, जि. ठाणे | हे. क्षेत्र शासनाच्या नावे असून मुळ 


मालकाच्या नावे आहे. 
२. ।तालुका बीज गुणन केंद्र, | एकूण क्षेत्र ९.७९ हे. ९.७९ हे. 
तिसंगी, ता. भिवंडी, जि. ठाणे 
३. ।तालुका बीज गुणन केंद्र, | एकूण क्षेत्र ४३.१० हे. ४३.१० हे. 
पिंप्री, ता.जि. धुळे. 
४. | aaa बीज गुणन केद्र, एकूण क्षेत्र २५.४७ हे. २५.४७ हे. 


शिरपूर ता. शिरपूर जि. धुळे 


शासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०१९/प्र.क्र.५१/१३-अ, 


२. उपरोक्त तालुका बीज गुणन केद्राच्या प्रक्षेत्रावर फळरोपवाटिका स्थापन करण्यास खालील अटीच्या 
अधिन राहून शासन मान्यता देत आहे. 


१) तालुका बीज गुणन HSA SAS CA अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडूनच नविन फळरोपवाटिकेचे काम करून 
घेण्यात यावे. सदर फळरोवाटिकेवरील अधिकारी /कर्मचारी यांची पद निर्मीती करता येणार नाही. 

२) स्थापन करण्यात आलेल्या नविन फळरोपवटिकेसाठी नव्याने आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी करता येणार 
नाही. 

3) नविन वित्तीयभार पडणार नाही यांची दक्षता घ्यावी. 

४ प्रक्षेत्रावरील कोणत्याही घटकावर परिणाम होणार नही याची दक्षता घ्यावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०६१५५७२९२१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


© Digitally signed by Ashok Maroti At 
Ashok Maroti णाम पाण 
d Labour Department, postalCode=400032, st=Maharash 


2.5.4.20=e212845 163abd7087 17bb4bef92b6886b147679a5af5; 
494e268689ab8d696dd, 


INumber=5f7eca1f400d866ea34324cea1a547aa04f0da0794 
fa mM O0bee1 26€8678172a15c5, Ashok Mi Atram 


Date: 2019.03.06 15:58:57 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२. संचालक फलोत्पादन, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
३. विभागीय कृषी सहसंचालक,ठाणे विभाग,ठाणे. 
४. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, ठाणे 
५. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर, 
६. महालेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 
७. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी,ठाणे. 
८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
९. सहसंचालक लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला,मुंबई -३२, 
१०.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 
११.निवड नस्ती (१३-ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


